महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - ४०० 03२. 
दिनांक: २१ जुले, २०२३ 


आदेडा 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी [गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. 
३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७ : रु. ४७६००-१५११००) 
पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे 
तसेच सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | aera) सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
| १_| २ ३ | ४ | 4 द 1 es 

१ | श्रीमती | क.मो.स.शेख शि खुला मृद व जलसंधारण मृद व जलसंधारण 
विभाग विभाग 

२) श्री | म.के.गयावळ खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 

३) श्री । अ.अ.गावडे खुला खुला सार्वजनिक आरोग्य | कौशल्य विकास विभाग 
विभाग 

४) | श्रीमती | सु.सु.गांगण खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 

५) | श्रीमती । व.यो.सांगळे खुला विमाप्र कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 

६) । श्रीमती | नि.चं.राणे खुला खुला । सार्वजनिक बांधकाम वित्त विभाग 
विभाग 

७) | श्रीमती | या.य.कोळी खुला | विमाप्र सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 

८) श्री ।सु.शं.शिदे खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम नियोजन विभाग 
विभाग 

९) | श्रीमती | र.रा.तळेकर खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 

qo) । श्री ।सं.शि.निळे खुला अजा | शालेय शिक्षणव क्रोडा | महिला व बाल विकास 
विभाग विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.ई६५/१४-ब, दि. २१ जुलै, 2023 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
११) | श्रीमती | प.स.दाभोळकर खुला इमाव उद्योग, उर्जा व पर्यटन व सांस्कृतिक 
कामगार विभाग कार्य विभाग 
१२) | श्री । प्र.सु.राणे खुला खुला मराठी भाषा विभाग जलसंपदा विभाग 
१३) | श्रीमती | रो.रा.सकपाळ खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१४) | श्रीमती | व.सु.गुरव खुला इमाव नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
१५ | श्रीमती | वि.वि.सावंत खुला खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
१६) | श्रीमती | शी.दि.नाईक खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
qo) | श्रीमती | सु.रा.सकपाळ खुला खुला सार्वजनिक बांधकाम वित्त विभाग 
विभाग 
१८) | श्री | सु.स.रेवाळे खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१९) श्री ।रा.प.पाटील खुला खुला नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२०) | श्रीमती । प्र.शं.कडू खुला खुला दिव्यांग कल्याण | दिव्यांग कल्याण विभाग 
विभाग 
२१) श्री | वि.जा.कोर खुला इमाव सहकार पणन व सहकार पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
२२) श्री | Caesar खुला इमाव सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
23) | श्रीमती | म.मि.घोसाळकर खुला खुला मृद व जलसंधारण विधि व न्याय विभाग 
विभाग 
२४) | श्री 'प्र.प्र.काळे खुला खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
२५) श्री | शा.पु.येवले खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२६) | श्री ।अ.सु.सोनार खुला इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | संसदीय कार्य विभाग 
विभाग 
२७) श्री | सं.ग.रोलार खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | शालेय शिक्षण व क्रोडा 
विभाग विभाग 
२८) श्री । स.सु.राणे खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२९) | श्री । नि.वि.निंबाळकर खुला gr | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
30) | श्री | नि.ब.महाडीक खुला खुला वैद्यकिय शिक्षण व वैद्यकिय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः PAT १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. 29 जुलै, 2023 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
३१) श्री ।भू.ब.गायकवाड खुला इमाव नविवि नियोजन विभाग 
(प्रतिनियुक्‍ती- झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे) 
32) | श्री ।अ.अमोरे खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
३३) श्री । न.बा.पोकळे खुला । भज (क जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
3%) श्री । को.सु.राणे खुला खुला ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभाग 
34) श्री । स.शौ.सुतार इमाव इमाव इतर मागास बहुजन इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
३६) श्री । अ.व.इथापे खुला खुला सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
३७) | श्री | नि.श्री.कामेरकर खुला खुला | उद्योगउर्जाव कामगार | उद्योग उर्जा व कामगार 
विभाग विभाग 
३८) श्री | शा.रा.घावटे खुला खुला विधि व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 
(प्रतिनियुक्‍ती-मा. मंत्री 
ग्रामविकास व पंचायत राज, 
वैद्यकीय शिक्षण,क्रिडा व 
युवक कल्याण) 
३९) श्री | मो.रा.शोख खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
४०) श्री । म.अ.घोंगडे खुला खुला उद्योग, उर्जा व सामान्य प्रशासन विभाग 
कामगार विभाग 
४१) श्री | सा.स.चौधरी खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
$2) St | कि.स.काळे खुला । भज (क वित्त विभाग वित्त विभाग 
४३) | श्री | Braga खुला | भज (ड( | शालेय शिक्षणवक्रोडा | जलसंपदा विभाग 
विभाग 
४४ श्री । चे.रा.चव्हाण खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
४५) | श्री | वि.शि.नायकल खुला खुला नगर विकास विभाग सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 
४६) श्री । प्र.रा.तानवडे खुला इमाव वित्त विभाग वित्त विभाग 
(प्रतिनियुक्‍ती- मा. मंत्री, 
राज्य उत्पादन शुल्क) 
४७) सा.धो.पाटील खुला खुला गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४८) वि.श्री.शिदे खुला खुला सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.ई६५/१४-ब, दि. २१ जुलै, 2023 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
४९) | श्रीमती प्र.पं.कदम खुला खुला पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
स्वच्छता विभाग विभाग 
yo) | श्री ।स.र.पाटील खुला खुला ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 
५१) | श्री | aang खुला खुला सहकार पणन व सहकार पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
42) श्री | दे.शे.महाजन इमाव इमाव नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
५३) | श्री | प्र्ा.निकम अजा अजा सहकार, पणनव =| सामान्य प्रशासन विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
५४) | श्री । अ.रा.आतकड इमाव इमाव उद्योग, उर्जा व वित्त विभाग 
कामगार विभाग 
५५) | श्रीमती | शि.र.आचार्य खुला खुला उद्योग, उर्जा व सामान्य प्रशासन विभाग 
कामगार विभाग 
५६) | श्रीमती | सु.वि.तळेकर खुला खुला | अन्नव नागरी पुरवठा व | सामान्य प्रशासन विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
५७) | श्रीमती | सु.बा.भंडारे विमाप्र | विमाप्र | सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य 
(सु.अ.मुसळे) विभाग विभाग 
५८) | श्री | वि.द.टेके विमाप्र | विमाप्र | कृषिव पदुम विभाग कृषिव पदुम विभाग 
५९) | श्री ।अ.म.कुमेरिये इमाव इमाव । सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
६०) श्री | अ.वि.खडं इमाव इमाव उच्च व तंत्रशिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग विभाग 
६१) | श्री ।बा.बा.चौरे इमाव इमाव | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
६२ श्री । वि.वि.ताठे इमाव इमाव उच्च व तंत्रशिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग विभाग 
६३) | श्री | wrote भज(ड) | WIS | महसूल व वन विभाग | अल्पसंख्याक विभाग 
६४) | श्रीमती | गा.प्रि.पाटील खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
(ज.दि.भोसले) विभाग विभाग 
६५) | श्रीमती | रो.दि.पाटील खुला खुला उद्योग, उर्जा व पर्यावरण विभाग 
(रो.प्र.पाटील) कामगार विभाग 
६६) | श्री | गु.श्रा.बहलाळ अजा अजा । महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
६७) | श्रीमती | शा.शौ.जमादार खुला खुला मृद व जलसंधारण पर्यावरण विभाग 
विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. २१ जुलै, 2023 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | wat 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
६८) | श्रीमती | अ.अ.पाटील खुला खुला कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
६९) | श्रीमती | मृ.कृ.सावंत खुला- | खुला गृह विभाग गृह विभाग 
(अस्थिव्यंग) अस्थिव्यंग 
७०) | श्रीमती | सा.य.बाबर खुला खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
७१) । श्रीमती | ते.प.पवार खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम नियोजन विभाग 
विभाग 
(प्रतिनियुक्‍ती- राज्य माहिती 
आयोग, कोकण खंडपीठ, 
नवी मुंबई) 
७२) श्री । गौ.मा.रिकिबे अजा अजा गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
७२३) । श्रीमती | Sg orgs खुला इमाव ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभाग 
७४) श्री । मि.वि.दुबे अजा- अजा महसूल व वन विभाग नियोजन विभाग 
(कर्णबधीर) कर्णबधीर 
७५) | श्रीमती | आ.ब.पोवार खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
७६) श्री । मा.अ.बंटेवाड अज अज महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७७) श्री । अ.प्र.कोपुलवार WHT) | भज (ब जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
(प्रतिनियुक्‍ती-महाराष्ट्र- 
मध्यप्रदेश, आंतर राज्य 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर) 
७८) | श्रीमती | यो.अ.देशमुख इमाव इमाव | शालेश शिक्षण व क्रीडा | शालेश शिक्षण व क्रीडा 
विभाग विभाग 
२. पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त 


पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) 
2) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सरळसेवा व पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांनी परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबतत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व क्र.३३७४/२०११ 
मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलळोकीत 
करण्यात येत आहेत. सदर TEAC या सुधारीत ज्येष्ठतासुचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. 29 जुलै, 2023 


१०) 


मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारित झाल्यानंतर पदोन्नत 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदानवत होणे या बाबी Seg 
शकतात ही बाब पदोन्नतीच्या आदेशात नमूद करण्यात यावी. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल केली आहे. सदर तदर्थ पदोन्नत्या या मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत झासनाने निर्गमित 
केलेला दिनांक 24.04.2008 चा शासन निर्णय रद्दवातळ ठरविला आहे. सदर निर्णयाविरुध्द 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. 
सदर तात्पुरत्या VAT या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या च्या अधीन राहतील 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्त्या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ (श्री.तेलवेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.११९२/२०२२ (श्री.विशाल टेके व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहतील. 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीची सन २०२२-२३ ची पूरक 
निवडसूची तदर्थ स्वरुपाची असून सदर पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणतेही हक्क मिळणार नाही. 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दिनांक 
२०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या आदेशाच्या अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता 
दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर UGA तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही 
२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे 
नांव सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील दोन वर्षी (सन 
२०२३-२४ व २०२४-२५) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. २१ जुलै, 2023 


निवडसूचीत (सन २०२५-२६) कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

११) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित 
नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन 
संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या 
विभागास अवगत करावे. 

१२) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित विभागाने पदोन्नत झालेल्या कक्ष अधिकारी यांना विहित कालावधीत 
कार्यमुक्त करावे. 

१३) संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती कार्यासन १४-ब 
ला पाठवाव्यात. 


३. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११६४५३०५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b631 


B AB R A 42b6a94941 défa6ffe12c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3D 


MANE crvnwraceon 
(fa. a1. AP) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
३) सह सचिव, कार्यासन-२१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. 29 जुलै, 2023 


४) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई 

५) खाजगी सचिव, मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण,क्रिडा व युवक कल्याण यांचे 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश, आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 

qo) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब /संग्रहार्थ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


